दि. १० नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या 
कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगित, नृत्य व 
लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- 02 नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- 
92/3/2022-23/CCSCSB, दि.११.१०.२०२२. 
. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. अभानासे -३०२२/ प्र.क्र. ५२/ 
क्रीयुसे २ दि. १७.१०.२०२२ 
३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ संगित, नृत्य व 
लघुनाट्य /२०२२-२३ दि.२७.१०.२०२२. 
४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
उपसंक्री/अभानासे/२२-२३/का-४/१११२, दि.३१.१०.२०२२. 


A) 


शासन निर्णय :- 


दिनांक qo नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगित,नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा 
२०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय 
जिमखाना, मुंबई येथे दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली 
होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र 
'क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे 
आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या (संगीत रु.१,२४,३००/- + नृत्य रु.१,१९,७००/- + लघुनाट्य 
रु.१,३३,२००/-) असे एकुण रु.३,७७,२००/- (रुपये तीन लक्ष सत्याहत्तर हजार दोनशे फक्त) 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ०३.११.२०२२ ते दि. ०७.११.२०२२ या कालावधीत 
आयोजित करण्यात आलेल्या संगीत नृत्य आणि लघुनाट्य संघातील कलाकांरांना तालिम 
करण्याकरिता ( प्रशिक्षण शिबिर) व दिनांक १० नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या 
कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक 02.99.2022 ( म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे 
व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक 
११ मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील 
तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. 03.99.2022 ते 
98.99.2022 (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य 
कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर 
होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्याळय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबई बाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ 
दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/ 
प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या 
सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थित असणा-या अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित 
कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. प्रवास खर्चाच्या 
बाबतीत रेल्वे आणि विमान प्रवास यामधील प्रवास खर्चाची जी रककम कमी असेल ती संबधित 
खेळाडूंना अनुज्ञेय राहील. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, 
दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत 
SSA दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या 
खर्चाच्या अहवाळासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व 
अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२१७४२५७१५२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
R a m d as DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
G a n p at D h U mM a | Date: 2022.11.03 12:34:49 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
६. सचिव,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
११.सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचाळनालयामार्फ़त) 
१२.वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 
१६.संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ” (संगीत) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरताळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या संगीत संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम । fest विभाग / कार्यालय 

संगीत 

दि श्रीमती संपदा दाते होय | न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
सहा. रासायनिक विश्लेषक सांताक्रूझ (पू), मुंबई. 

2 श्री. अरुण साळुंखे, होय | संचालक, सांस्कृतिक कार्य, मुंबई, जुने सचिवालय 
सहाय्यक लेखाधिकारी आवार, फोर्ट, मुंबई. 

3 | श्री. विजयमा. नांदेकर होय | सामन्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

४ श्रीमती ललिता रेगडे होय | राज्यकर सह आयुक्त, वस्तू व सेवाकर विभाग, रायगड, 
राज्यकर अधिकारी कोकण भवन, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 

५ | श्री. अभिजीत काटे होय | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

६ | श्री. बाळासाहेब ई. सावंत होय | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव 

७ | श्री. योगेंद्र उध्दव chutes नाही | मुख्य अनुवादक व दुभाषी यांचे कार्यालय, मुंबई उच्च 
कनिष्ठ अनुवादक व दुभाषी न्यायालय, (0.8) मुंबई. 

८ | afl. भरत लब्दे, कक्ष होय | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 

९ श्री. सुधीर पालांडे, नाही । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

चिं ० | श्री. अझीम राज, वाहन नाही । क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
चाळक 

ig १ | att. जितेंद्र धनु, वरिष्ठ होय | उपविभागीय अभियंता यांचे कार्यालय(सा.बा.),उपविभाग 
लिपिक अंधेरी, मुंबई 

१२ श्रीमती उषा जि. धनू नाही । कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सा.बां. विभाग 
वरिष्ठ लिपीक बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 

१३ | श्रीमती मीना सोलापूरे, होय | जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 
अ.का. 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


१४ | श्री. दिलीप रा. मोहरे, होय | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.४, हिंगणा 
कार्यालय अधिक्षक रोड, नागपूर. 

१५ | aft. विश्राम श्री. कुलकर्णी होय | परिचर्या महाविद्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, 
अधिपरिचारक/ पाठ्य भायखळा, मुंबई ४०० ००८. 
निर्देशक (प्रतिनियुक्‍्त) 

१६ श्री. राजेश स. मांजरेकर होय | सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 


R d aay बावन a ae rig 
र = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 
sien बाक 
Ganpat Dhumal प्न 
(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 
विवरणपत्र “ब” (संगीत) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या संगीत संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र तपशील रुपये 
आ) ।पूर्व चाचणी :- 
१) | स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. १००० 


फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


निवड समिती सदस्यांना मानधन २००० 


३) | निवड चाचणीकरीता तबला, हार्मोनिअम व ढोल यांच्या साथसंगतीसाठी ३ वादक वाद्य ३००० 


मानधन. 


ar 


५ दिवस सराव शिबीरासाठी येणारा खर्च 


कलाकारांना अल्पोपहार व चहापान (१६ कलाकार) (१६५१००,५) ८००० 
क 

समूह गीतासाठी कपडे इत्यादींचे ११ दिवसांचे भाडे (रु.६०० प्रती दिन) ७९२०० 

(१२>)९११)६६००) 


२ | रंगभूषा साहित्यासाठी येणारा खर्च. १५०० 
ड) | भाग घेणाऱ्या कलावंतांसाठी वैयक्तिक साहित्य खरेदीचा खर्च 


महिला कलाकारांसाठी 3 साड्या व ३ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र ४५०० 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 

पुरुष कलाकारांसाठी ९ कुर्ता व ९ पायजमा प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र शासनाच्या १३५०० 
नियमानुसार प्रत्येक संघाने WATS उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 


१६ टावेल्स रु. १००/- प्रमाणे. १६०० 
१२ किटबंग रु. ५००/- प्रमाणे. ६००० 


३००० 


av 


8 
षु किरकोळ खच १००० 
एकूण रुपये :- (रु. एक लाख चोवीस हजार तीनशे फक्त) १,२४,३००/- 
Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramdas ON CN = Rare Gara! Dal ¢ = 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Ganpat Dhumal s2ucsronane scons oer 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र-क (संगीत) 
दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरताळा (त्रिपुरा) येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या आखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणा-या 
महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत संघाची निवड करण्यासाठी दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी निवड 


चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग /कार्यालय 
हिं श्री. दिलीप रामसिंग मोहरे , कार्यालय समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट 
अधिक्षक क्र.४ए हिंगणा रोड, नागपूर. 
२ | at. मंगेश मधुकरराव चरडे, सहा. लेखा समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट 
अधिकारी क्र.४ए हिंगणा रोड, नागपूर. 
३ श्री. प्रदीप अंबादासजी बागडे, राज्यकर वस्तू व सेवा कर भवन, अकोला. 
निरिक्षक 
४ | श्री. जगदीश वासुदेवराव शेळके, कनिष्ठ श्रेणी | पोलीस अधीक्षक कार्यालय, भंडारा. 
लिपिक 
५ | श्री. विकास ल. गव्हांदे, शिपाई उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 
६ | श्री. प्रदीप नामदेव वाघमारे, स.क.अ. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुख्य शाखा, मुंबई. 
७ | att. भरत गोपाळ लब्दे, कक्ष अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ | att. विश्राम श्री. कुलकर्णी, परिचर्या महाविद्यालय, सर ज.जी. समूह 
अधिपरिचारक/ पाठ्य निर्देशक (प्रतिनियुक्‍त) | रुग्णालये, मुंबई. 
९ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
। १० | श्री. सुनिल सखाराम इंगळे, छायाचित्रकार | जे.जे. हॉस्पीटल, मुंबई. 
गि १ | श्रीमती मनिषा नामदेव मानकर, क्रोडा | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, रायगड. 
मार्गदर्शक 
१२ श्री.अभिजीत बाबासो.काटे,लिपिक टंकलेखक । प्रादेशिक परिवहन कार्यालय(१.1.0) मुंबई 
मध्य, तुळसीवाडी, ताडदेव, मुंबई 
१३ श्रीमती संगीता गणेश जोशी,उपसंचालक संचालनालय, लेखा व कोषागारे, चर्चगेट, 
मुंबई. 
१४ | श्रीमती मिना सोलापूरे, अ.का. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 
१५ | श्री. योगेंद्र उध्दव केजळे, मुख्य अनुवादक व दुभाषी यांचे कार्यालय, मुंबई 
कनिष्ठ अनुवादक व दुभाषी उच्च न्यायालय, (0.5.), मुंबई. 
१६ श्री. जयकुमार CH, ता. क्रोडा अधिकारी DIST व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
१७ | श्रीमती संगीता जगताप, ता. क्रोडा अधिकारी | क्रोडा व युवक सेवा, बालेवाडी, बालेवाडी, पुणे. 
१८ | कुमारी स्नेहल आ. पडाले, हमाल नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने सचिवालय 
आवार, फोर्ट, मुंबई. 
१९ | att. रविंद्र तानाजी केसरकर, लिपिक नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने 
टंकलेखक सचिवालय आवार, फोर्ट, मुंबई. 
२० | श्री. जयंत भास्कर पाटील, क्राफ्ट इंट्रक्टर । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई ४०० ०११. 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


२१ | श्री. सुधीर पालांडे, सहा.कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई. 

२२ | श्रीमती उषा जि.धनू, वरिष्ठ लिपीक कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक (सा.बां.) 
विभाग बांधकाम भवन, ASA रोड, फोर्ट, 
मुंबई. 

२३ | श्री. अरुण शां. साळुंखे, सहा. लेखाधिकारी । संचालक, सांस्कृतिक कार्य, मुंबई, जुने 
सचिवालय आवार, फोर्ट, मुंबई. 

२४ | श्री. बाळासाहेब सावंत, अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५ | श्रीमती चित्रलेखा खातू-राणे, संचालनालय लेखा व कोषागारे(आभासी 

कोषागार अधिकारी कोषागार) 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
२६ | श्रीमती ममता पावसकर, अनुरेखक म.जी.प्रा.सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


२७ 


श्री. दिवाकर मोहिते, जावक 


शासन मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय, 
चर्नी रोड, मुंबई. 


२८ 


श्री. विजय मा. नांदेकर, कक्ष अधिकारी 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२९ 


श्री. सी.आर. निखारे, कक्ष अधिकारे 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


30 


श्रीमती ललीता Vrs, राज्यकर अधिकारी 


राज्यकर सह आयुक्त, वस्तू व सेवाकर विभाग, 
रायगड, कोकण भवन, नवी मुंबई § yoo ६१४. 


39 


श्रीमती संपदा सु.दाते, 
सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक 


न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक पयोगझाळा 
संचालनालय, सांताक्रुझ (पू), मुंबई. 


३२ | श्री. जितेंद्र धनु, वरिष्ठ लिपिक उपविभागीय अभियंता यांचे कार्यालय(सा.बा.) 
विभाग ,उपविभाग अंधेरी, मुंबई. 

३३ | श्रीमती शुभांगिनी पाटील, सहा.कक्ष अधिकारी | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३४ | श्री. तफज्जुल बेग, सहा. कक्ष अधिकारी गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३५ | श्री. राजेश मांजरेकर, कक्ष अधिकारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

३६ | श्रीमती कनिका जाधव, निवड श्रेणी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

लघुलेखक 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


Ramdas 
Ganpat Dhumal s2ucation ano sports oeranmuent 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ” (नृत्य) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या नृत्य संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. कलाकाराचे नाव व पदनाम किटबँग विभाग / कार्यालय 

नृत्य 

ia श्रीमती अक्षया शि. बनसोडे, नाही | महाराष्ट्र परिवहन विभाग, प्रादेशिक परिवहन 
सहा. मोटर वाहन निरिक्षक कार्यालय, ठाणे. 

२ श्री. उमेश स.कांबळे, होय । सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
लिपिक टंकलेखक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

3 | श्रीमती वर्षा नानासाहेब रोठे, होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

४ श्री. स्वप्निल गायकवाड, होय ।कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिचन 
वरिष्ठ लिपिक गुणनियंत्रण विभाग, कळवा-ठाणे. 

५ | ail. प्रसाद पवार नाही । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहा. कक्ष अधिकारी 

६ | श्री. विशाल जाधव, होय | इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
सहा.कक्ष अधिकारी मुंबई. 

७ | श्रीमती धनश्री चव्हाण, होय | अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.संशोधन अधिकारी 

८ _ श्रीमती मनिषा विश्वास (किनरे) होय | विधान भवन, चर्चगेट, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

९ । श्रीमती नम्रता वैष्णव, होय | GST भवन, रेल्वे ear, औरंगाबाद. 
राज्यकर निरिक्षक 

ia ० | श्रीमती मंगल नाखवा नाही । सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

पि १ | श्री. प्रविण राणे (व्यवस्थापक) नाही | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहायक कक्ष अधिकारी 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


Ramdas 
Ganpat Dhumal spucatiow axe srorrs cranrmen 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” (नृत्य) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या नृत्य संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


कलाकारांना अल्पोपहार व चहापान (१० कलाकार--१ व्यवस्थापक) (११५१००»५) 
एकल नृत्य व समूह नृत्यासाठी कपडे इत्यादीचे ११ दिवसांचे भाडे (रु.६०० प्रती दिन) 
(११९११५९६००) 


२ | रंगभूषा साहित्यासाठी येणारा खर्च 
ड) | भाग घेणाऱ्या कलावंतांसाठी वैयक्तिक साहित्य खरेदीचा खर्च 


महिला कलाकारांसाठी ४ साड्या व ४ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र 

शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 
पुरुष कलाकारांसाठी ३ कुर्ता व ३ पायजमा प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केंद्र 

शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने WN उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 


अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा नवी दिल्ली येथे एक अशासकोय 
सदस्य श्री. सुमीत कदम, कोरीओग्राफर हे महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य समूहास दिग्दर्शन 
करणार असून त्यांना आगरतळा, त्रिपुरा येथे दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या 
कालावधीत उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी त्यांना जाण्या-येण्याचा प्रवास 
मानधन/ भोजनावरील खर्च. 


एकूण रुपये :- (रु. एक लाख एकोणीस हजार सातशे फक्त) १,१९,५७००/- 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramdas G an at DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN 
p S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


D h uma | EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


~ 


2 


) 

| 

Es 

i 

५ 
& 


) 
क 


विळा 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र - क (नृत्य) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
नृत्य संघाची निवड करण्यासाठी दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/कार्यालय 
"| . | श्रीमती धनश्री चव्हाण, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. संशोधनअधिकारी 
२. | श्री. कृष्णा सोनावणे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, परनुर, ता. परनुर, जिल्हा- जालना. 
३. | श्रीमती पवित्रा हडपद, लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, रजिस्टार जर्नल हायकोर्ट, अपिलेट 
साईट, मुंबई. 
४. | श्री. प्रदिप बागडे, राज्यकर निरिक्षक वस्तू व सेवा कर भवन, निमवाडी बायपास रोड, अकोला. 
५. | श्रीमती शालिनी इंगोले, सहा. ग्रंथपाल संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, नगर भवन, मुंबई. 
६. । श्रीमती मंगल सं. नाखवा, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. _। श्री. जगदीश शेळके, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक | पोलीस अधिक्षक कार्यालय, भंडारा, जिल्हा- भंडारा. 
८. | श्रीमती नम्रता वेष्णव, राज्यकर निरिक्षक GST भवन, रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद. 
९ श्रीम. अक्षया शिवाजीरा बनसोडे, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लुइसवाडी. 
सहा. मोटार वाहन निरिक्षक 
शि o श्रीम. मनिषा विश्वास (किनरे), विधान भवन, चर्चगेट, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
"| १ | itt. प्रियांका देवानंद ठाकरे, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 
१२ | att. रविद्र तानाजी केसरकर, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 
१३ | श्रीम. प्रियांका माने, नि.श्रे.ल.ले. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ | श्रीम. ममता पावसकर, अनुरेखक एम.जे.पी. सिडको भवन, बेलापूर. 
१५ | श्री. गणपत र. राणे, लिपिक टंकलेखक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ | श्रीम. वर्षा नानासाहेब रोठे, लिपिक | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
टंकलेखक 
१७ | att. स्वप्निळ अशोक गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण 
वरिष्ठ लिपिक विभाग, कळवा-ठाणे. 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


१८  । श्रीमती. शुभांगिनी पाटील, स.क.अ. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९ | श्रीमती नम्रता कृष्णा चोगले, हमाल सिटी सिव्हील कोर्ट, मुंबई. 

२०  । श्री. भास्कर बनसोडे, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१ | श्री. उमेश स. कांबळे, लिपिक टंकलेखक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२ | श्री. विशाल प्र. जाधव, स.क.अ. इ.मा. ब.क. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
R a m d as G a n p a DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
D h U m a | EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.11.03 12:36:32 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ” (लघुनाट्य) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या लघुनाट्य संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. कलाकाराचे नाव व पदनाम किटबॅग विभाग / कार्यालय 

नाट्य 

१ | श्री. अरविद तु. शेटे, अवर सचिव होय | गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

३ । श्री. भास्कर बनसोडे, कक्ष अधिकारी | होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४ | att. मच्छिद्रदेव सोमनाथ कांगणे, नाही | वस्तु व सेवाकर विभाग, नाशिक. 
राज्यकर निरिक्षक 

५ श्री. यतिन तोसकर, सहाय्यक नाही ।मा. लोक आयुक्त कार्यालय, मंत्रालयासमोर , 

मुंबई. 

६ | श्रीमती अपर्णा जाधव, होय | विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

७ | श्रीमती प्रियांका दे. ठाकरे, होय । नगर दिवाणीव सत्र न्यायालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

८ | श्रीमती प्रियांका बा. माने, नि.श्रे.ल.ले होय । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९ | श्रीमती देवयानी नगरकर, होय | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
कॉम्प्युटर प्रोग्रामर. मुंबई. 

१० | ० | श्रीमती शुभांगिनी पाटील, स.क.अ. होय = | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ie १ | att. निलेश गवळी, सहा. कक्ष होय | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
अधिकारी 

१२ | श्री. देवदत्त राऊत, सहा.कक्ष नाही | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 

१३ | श्री. नितीन चांदोरकर, होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


१४ | श्री. सूर्यकांत ग. गोळे, होय | सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
सहा. कक्ष अधिकारी मुंबई. 
१५ श्री. दिवाकर मोहिते, जावक नाही | शासन मुद्रण व लेखन सामग्री, TARTS, 
मुंबई. 
१६ | श्री. विकास लक्ष्मण reste Brag । होय A. उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas G Dh I, C = IN, 
Ramdas S's Maharasa, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
G a n p at D h [] mM al Date: 2022.11.03 12:36:49 +05'30' 
(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” (लघुनाट्य) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 


शासनाच्या लघुनाट्य संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र तपशील रुपये 
आओ) | पूर्व चाचणी :- 
१) स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. १००० 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 
| 
कलाकारांना अल्पोपहार व चहापान (१६ कलाकार) (1&xI00x4) ८००० 
का 
जा ६६०० 
oa 
६ महिला कलाकारांसाठी ६ साड्या व ६ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र ९००० 
| शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 
२ ६ पुरुष कलाकारांसाठी १ कुर्ता व १ पायजमा प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र ९००० 
= शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 
६० 
1| एकूण रुपये - (रु. एक लाख तेहतीस हजार दोनशे फक्त) १,३३,२००/- 
Ramdas oN GN Raa arp Das Cc 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


Ganpat Dhumal :2ucarioxane srorts 


Date: 2022.11.03 12:37:05 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र - क (लघुनाट्य) 


दिनांक १० ते १४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आगरतळा, त्रिपुरा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या लघुनाट्य संघाची निवड करण्यासाठी दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी निवड 
चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. कलाकाराचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

नाट्य 

१ | श्री. विकास लक्ष्मण गव्हांदे, शिपाई मा. उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

२ श्री. मच्छिद्रदेव सोमनाथ कांगणे, वस्तु व सेवाकर विभाग, नाशिक. 
राज्यकर निरिक्षण 

3 श्री. यतिन तोसकर, सहाय्यक मा. लोक आयुक्त कार्यालय, मंत्रालयासमोर , मुंबई. 

8 श्री. अनिरुध्द देशपांडे, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

५ श्रीमती शिल्पा कवळे, कक्ष अधिकारी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. अभय येडसीकर, कक्ष अधिकारी जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ श्री. प्रविण BTS, राज्यकर निरीक्षक वस्तु व सेवाकर विभाग, मुंबई. 

८ श्रीमती अपर्णा जाधव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

९ श्रीमती प्रियांका बा. माने, नि.श्रे.ल.ले जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

शि ० श्रीमती देवयानी नगरकर, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
कॉम्प्युटर ऑपरेटर 

(११ | १ श्रीमती मंगल सं. नाखवा, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२ श्री. निलेश गवळी, सहा. कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१३ । श्री. अरविद तु. शेटे, अवर सचिव गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४ श्री. नितीन चांदोरकर, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

१५ श्री. देवदत्त राऊत, सहा. कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६ श्री. दिवाकर मोहिते, जावक शासन मुद्रण व लेखन सामग्री, TANS, मुंबई. 

१७ श्री. सूर्यकांत गोळे, सहा. कक्ष अधिकारी सहकार पणन व वस्त्रोद्योक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-२ 


१८ श्रीमती प्रियांका दे. ठाकरे, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

98 श्रीमती शुभागिनी पाटील, स.क.अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२० श्री. भास्कर बनसोडे, कक्ष अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas Gi Dh ॥, ७ ॥९, 5 
R a m d as = Maharashtra, On GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
Ganpat Dhumal ५०१७ दडीतानता 
(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


